सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत 
असलेल्या कार्यक्रम प्रमुखांच्या 
कार्यालयांची व अधिकारांची विभागणी 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१११/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०१९. 


वाचा 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:पदस्था-१३१५/प्र.क्र.५०/सेवा-२ दि. ९ 
जानेवारी, २०१७ 
२) संचालक आरोग्य सेवा यांचे पत्र क्रमांक संआसे/पदनिर्माण/१८४३/टे-९/कक्ष-१/१६ दि. ५ 
मे, २०१६ 
प्रस्तावना : 
संचालक, आरोग्य सेवा हे अतिरिक्‍त पद झासनाने उपरोक्‍त दिनांक ९ जानेवारी, २०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्माण केले असून संचालक, आरोग्य सेवा या दोन पदांचे कामकाज व अधिकारांची 
विभागणी करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
२. संचालक, आरोग्य सेवा हे अतिरिक्त पद नव्याने निर्माण करण्यात आले असल्याने आता 
राज्यस्तरावर संचालक, आरोग्य सेवा-१ व संचालक, आरोग्य सेवा-२ अशी दोन पदे कार्यरत राहणार 
असून सदर पदांची कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. संचालक, आरोग्य सेवा-१ यांचे 
मुख्यालय, मुंबई येथे तर संचाळक, आरोग्य सेवा-२ यांचे मुख्यालय, पुणे येथे राहिल. 


अ.क्र. संचाळक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 


ae आरोग्य सेवा प्रजनन व बाल संगोपन कार्यक्रम 


२ जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सेवा, तसेच | संसर्गजन्य रोग 
आश्रमशाळांमधीळ आरोग्यविषयक 


पर्यवेक्षण 
3 असंसर्गजन्य रोग साथरोग (Vector borne Diseases) 
8 | मानसिक आरोग्य दुषित पाण्याने पसरलेले साथीचे रोग 
५ | शुश्रुषा व इतर वेद्यकीय सेवा आरोग्य व्यवस्थापन व माहिती यंत्रणा 
६ | sted, यंत्रसामुग्री व इतर खरेदी वाहतूक कक्ष 


आरोग्य सेवा संचालनालयातील | आय ई सी ब्युरो व प्रसिद्धी विषयक कार्यक्रम 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.१११/आरोग्य 3 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट- 
अव गट -ब अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय 
बाबी 
नियोजन व अर्थसंकल्प कक्ष सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा 
आरोग्य सेवा संचालनालयातील महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-क व गट -ड 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबी 
१० प्रशिक्षण (पुणे येथील ब्युरो कार्यालय) 
११ योजनेतर अर्थसंकल्पव लेखा शाखा 


३. वरीलप्रमाणे कामांचे विभाजन केल्यामुळे आरोग्य विभागांतर्गत कार्यालयांच्या सध्याच्या 
ठिकाणात बदल होणार नसून आरोग्य सेवेची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने संचालक, आरोग्य सेवा 
(१,मुंबई व संचालक आरोग्य सेवा (२), पुणे हे आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्रपणे कामकाज हाताळतील. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक-१ व ३, परिच्छेद क्रमांक- २ 
अन्वये तसेच मुख्यमंत्री सचिवाळय यांचा अनौपारीक संदर्भ क्र ६१४२ दिनांक २४.१०.२०१७ अन्वये 
संचाळक, आरोग्य सेवा (१, मुंबई व संचाळक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांना कार्यालय प्रमुख व 
विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या-चा संकेताक २०१९०३०६१२४७२८५०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


R al e al d l a Sal ae Shamraoji 


Kaurte, C = IN, S= 


, Maharashtra, O = 
S h a aa Fao} Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health 
Department 


| Kau rte Date: 2019.03.06 14:38:55 


+05'30' 
(रा.शा. PRA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.१११/आरोग्य 3 


५. मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 

६. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सचिव, महाराष्ट्र लाकसेवा आयोग, मुंबई. 

८. महालेखापाल- 9/2, (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

९. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१०.सर्व विभागीय आयुक्त. 

११.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१२.संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१५.सह संचाळक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

१६.सह संचाळक, आरोग्य सेवा (अथी), पुणे. 

१७.सर्व उप संचालक, आरोग्य मंडळे. 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१९.सर्व अधिक्षक, मनोरुग्णालये. 

२०.सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये. 

२१.सर्व वैद्यकीय अधिक्षक, जिल्हा/उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालये. 

२२.सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

२३.सर्व मंत्रालयीन विभाग (सर्व विभागांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुखांना व कार्यालयीन प्रमुखांना तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना 
सदर झासन निर्णय अग्रेषित करुन अवगत करावे.) 

२४.सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

२५.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


